ग्रंथालय संचालनालयाचे वेब पोर्टल/ 
ई-ग्रंथालय विकसित करण्यासाठी 
समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: ART २०२१/ प्र.क्र.६६/साशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०००३२, 
दि.२१ जून, २०२१ 


वाचा १) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मराग्रं २५१७/ प्र.क्र. ९०/२०१६/ 
साशि-५, दि. ०८ मार्च, २०१७ 
2) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय सचांलनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.४/वेब पोर्टल / 
२०२१-२२/९२२-२३ दि. १० मे, २०२१. 


प्रस्तावना :- 
ग्रंथालय संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयाचे आधुनिकीकरण व ई ग्रंथालयामध्ये रुपांतरीत करण्याच्या 


योजनेस संदर्भाधिन दि. ०८ मार्च, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत 
वाचनसाहित्याचे बदलळेले स्वरुप आणि या अनुषंगाने वाचकांना उपलब्ध करुन द्यावयाची माहिती, सेवा या पध्दतीमध्ये 
बदल झाला आहे. प्रकाशित प्रलेखांच्या जोडीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाच्या प्रलेखांची संख्या वाढत आहे. विविध संस्थाची 
प्रकाशने, शासकीय प्रकाशने, खाजगी प्रकाशने, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तके, संशोधन मासिके यांची संख्या वाढत आहे. 
त्यामुळे परंपरागत ग्रंथालयाच्या जोडीने इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथालयांची संख्या वाढत आहे. ई-ग्रंथालयाच्या सहाय्याने सर्वांना 
जगभरातील अभ्यासक्रमाभिमुख शैक्षणिक पुस्तके, शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचे निरनिराळे स्रोत, अत्याधुनिक व नवीनतम 
तंत्रज्ञानाची माहिती असलेले दस्तऐवज, ई-पुस्तके, ई-जर्नल्स असे सर्व ईलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील अभ्यासाचे साहित्य 
वाचकांना व गरजूंना ई ग्रंथालयामार्फत उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. यासंदर्भात e-book स्वरुपातील ग्रंथ व 
तत्सम माहिती संगणक, लॅपटॉप तसेच, मोबाईल अँपव्दारे सहजपणे गरजू वाचकांना उपलब्ध व्हावे म्हणून ग्रंथालय 
संचालनालयाचे वेब पोर्टल विकसित करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत ग्रंथालय संचालकांनी त्यांच्या संदर्भीय 
दि. १० मे, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला. या अनुषंगाने ग्रंथालय संचालनालयाचे वेब पोर्टल/ 
ई-ग्रंथालय विकसित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 
ग्रंथालय संचालनालयाचे वेब पोर्टल/ई-ग्रंथालय विकसित करण्यासाठी खालील प्रमाणे समिती गठीत 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं २०२१/ प्र.क्र.६६/ साशि-५ 


(१. | . | ग्रंथालय संचालक ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अध्यक्ष 

२. | संचालक किवा त्यांचे प्रतिनिधी | उच्च शिक्षण संचालनालय सदस्य 
(महाविद्यालयीन शिक्षण व विद्यापीठ शिक्षण) 

३. | संचालक किवा त्यांचे प्रतिनिधी | तंत्रशिक्षण संचालनालय सदस्य 

४. | संचालक कला संचालनालय सदस्य 

किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 

५. | ग्रंथपाल विद्यापिठ ग्रंथालय सदस्य 

६. | तांत्रिक सल्लागार NIC (ग्रंथालये) संशोधन अधिकारी तसेच (ई सदस्य 
ग्रंथालय) समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य 

७. | हस्तलिखित अधिकारी ग्रंथालय संचालनालय सदस्य सचिव 


२. वेबपोर्टल कार्यान्वित करुन त्याची रचना व अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी सदर समिती 


खालीलप्रमाणे काम करेल :- 

१ ग्रंथालय संचालनालयाचे वेब पोर्टल कार्यान्वित करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करणे व 
त्यास रीतसर झासन मान्यता घेणे 

२) वेबपोर्टल कृती कार्यक्रमासाठी लागणा-या आवश्यक निधीचे व्यवस्थापन करणे. 

३) तज्ञ तांत्रिक सल्लागाराची (IT consultant) नियुक्‍तीकरणे वेब पोर्टल कार्यान्वित करुन घेणे व 
त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 

४ वाचकांच्या गरजा विचारात घेऊन त्यांना उपयुक्त, पूरक व आवश्‍यक ई-वाचन साहित्याची 
निवड करणे. 

५ ग्रंथालय संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयाकडून खरेदी केलेले व उपलब्ध असलेले 
ई-वाचनसाहित्य वेब पोर्टलवर ठेवण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणे. 

७ वेबपोर्टलच्या आवश्यकतेनुसार देखभाल/दुरुस्ती व अद्ययावतीकरण करणे. 

८) वेबपोर्टलच्या अनुषंगाने वेळोवेळी उद्भवणारे इतर अनुषंगिक कामकाज 


3. हा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक 
क्रमांक २०२१०६२११७३८२१८७०८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 


येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


bt न Digitally signed by Anil Vithalrao Saware 
n | it h a fa 0 DN: c=IN, o=Government it Of Maharashtra, ou=Higher Technical 
Educati partment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=073348b7a8767f0f7865422df1 e65ce2f3bcdf6786e47 12e 
S a Wa re 2c088a9ac4ffee3f, cn=Anil Vithalrao Saware 
Date: 2021.06.21 17:45:00 +05'30' 
(अनिल वि. सावरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ART २०२१/ प्र.क्र.६६/ साशि-५ 


३. मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 


मा. प्रधान सचिव (Sea व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहाय्यक 
ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

समिती सर्व सदस्य (ग्रंथालय संचालनाळलयामार्फ़त) 

निवड नस्ती ( साशि-५) 


on G&G & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


